मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, 
नाशिक या कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील मंजूर 
नियत अस्थायी पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
पदांना दि. ०१/०९/२०२३ ते २९/०२/२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक मुदत- २०२३/२१७/प्र.क्र.६३/२०२३/जसंनि 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक - ०३/१०/२०२३ 
पहावे :- १) शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ- २०२३/५४/प्र.क्र.१६/२०२३/जसंनि दि.१०/०३/२०२३. 
२) मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक यांचे पत्र जा.क्र. मुअ/जवधसू/प्र.लि. 
(१/२०२३)/मुदतवाढ/१४६३/सन 2023, दि. ११/०९/२०२३. 
3) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. ३१/०८/२०२३. 
प्रस्तावना:- 
मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यरत 


असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ७४९ पदांना तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
एकूण ६८ पदांना संदर्भाधिन क्र. १ दि.१०/०३/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१/०३/२०२३ ते 
३१/०८/२०२३ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 

संदर्भाधिन क्र. ३ वित्त विभागाच्या दि.३१/०८/२०२३ शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर 
निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि. ०१/०९/२०२३ ते २९/०२/२०२४ या कालावधीत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक 
यांच्या अधिपत्याखाळीलळ नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७४९ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ५७ पदांना दि. ०१/०९/२०२३ ते २९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 
१. मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक यांच्या संदर्भ क्र. २ दि. ११/०९/२०२३ 
च्या पत्राच्या अनुषंगाने मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील 
नियत अस्थायी अस्थापनेवरील सोबतच्या प्रपत्र अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे एकूण ७४९ अस्थायी पदांना 
तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील सोबतच्या प्रपत्र-ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ५७ पदांना दिनांक 
०१/०९/२०२३ ते २९/०२/२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत- २०२३/२१७/प्र.क्र.६३/२०२३/जसंनि 


2: उपरोक्त पदांचा वेतन व भत्याचा खर्च पुढील लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात येईल. 

मागणी क्रमांक आय-३ 

१) मुख्य अभियंता नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक-४ 
मागणी क्रमांक आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष - २७०१, 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे (योजनांतर्गत) ८० सर्वसाधारण, 
००२ आधार सामग्री गोळा करणे (०१) आस्थापना (०१) (०३) 
मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक २७०१ ८८७३ 

२) अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री पृथःकरण मंडळ, नाशिक 
मागणी क्रमांक आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष - २७०१, 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे ८० सर्वसाधारण, 
००२ आधार सामग्री गोळा करणे (०१) आस्थापना (०१) (०४) 
अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री पृथःकरण मंडळ, नाशिक 
(योजनांतर्गत) २७०१ ९२५२ 

३) अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक 
मागणी क्रमांक आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष - २७०१, 
२७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे ८० सर्वसाधारण, 
००२ आधार सामग्री गोळा करणे (०१) आस्थापना (०१) (०४) 
अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक 
(योजनेत्तर) २७०१ ९०८३ 

४) कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, (कळवा) ठाणे 
मागणी क्रमांक आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष - २७०१, 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे ८० सर्वसाधारण, 
००५ सर्वेक्षण व अन्वेषण (०१) आस्थापना (०१) (०५) 
अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन मंडळ, नाशिक 
(अनिवार्य) २७०१ ९२१६ 

५) अधीक्षक अभियंता,धरण सुरक्षितता संघटना, नाशिक 
मागणी क्रमांक आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष - २७०१, 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे ८० सर्वसाधारण, 
(००४) संशोधन (०१) आस्थापना (०१) (०२) 
अधीक्षक अभियंता,धरण सुरक्षितता संघटना , नाशिक 
(अनिवार्य) २७०१ २६१४ 
व 

मागणी क्रमांक आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष - २७०१, 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे ८० सर्वसाधारण, 
००१ संचालन व प्रशासन (०४) व्यवस्थापन आस्थापना 
(०४) (०६) आस्थापना (योजनेत्तर) 
अधीक्षक अभियंता,धरण सुरक्षितता संघटना , नाशिक 
(अनिवार्य) २७०१ १७८१ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत- २०२३/२१७/प्र.क्र.६३/२०२३/जसंनि 


3: ORM निर्णय वित्त विभागाच्या उक्त संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक ३१/०८/२०२३ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
४. सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७९/५/५/.॥ीवा95॥0॥8.00९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२३१००४१५००००१२२७ असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNITA VIRENDRA GAIKWAD 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d7bf91e58dc8b47b45d09cc93cb 1 8fd998f84d048e10a22112 


GAIKWAD क...) all 
(सुनिता गायकवाड) 
सोबत : प्रपत्र - अ, ब. कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wa १) महालेखापाल १/२, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

२) महालेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

३) अपर मुख्य सचिव, (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
४) मुख्य अभियंता (जसं) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५) मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक. 

६) आंतरवित्तीय सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७) उप सचिव, सेवा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 


८) अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक. 

९) अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री पृथ:करण मंडळ, नाशिक. 

१०) अधीक्षक अभियंता,धरण सुरक्षितता संघटना , नाशिक. 

११) कार्यकारी अभियंता, जलनियोजन विभाग, नाशिक. 

१२) कार्यकारी अभियंता, डाटा सेंटर विभाग, नाशिक. 

१३) कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, पुणे/नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद. 

१४) कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, (कळवा) ठाणे. 
) 
) 
) 
) 


१५) संशोधन अधिकारी, जलगती संशोधन विभाग- क्र. १ 

१६) संशोधन अधिकारी, उपकरणे संशोधन विभाग, नाशिक. 

१७ कार्यासन आ (प्रशि)/अर्थसंकल्प-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१८) जसंनि कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रपत्र-अ 
कार्यालयाचे नांव : मुख्य अभियंता,जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक-४ 

नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदवार स्थिती दर्शविणारा तक्‍ता 
कार्यकारी ।|कार्यकारी |कार्यकारी |कार्यकारी धीक्षक ।कार्यकारी |अधीक्षव कार्यकारी कार्यकारी 
अभियंता, ।अभियंता, । अभियंता, | अभियंता, ।अभियंता ।अभियंता, । अभियंता, | अभियंता, | अभियंता, 
जल जलहवामान |जलळ जलगती ।धरण धरण आधार जलविज्ञान जलविज्ञान 
नियोजन । आधार  ।नियोजन ।संशोधन  ।सुरक्षीतता ।सुरक्षीतता सामग्री प्रकल्प | प्रकल्प 
विभाग, सामग्री विभाग विभाग, संघटना  ।कक्ष संकलन विभाग, ।विभाग, 
नाशिक प्रक्रीया (पूर) नाशिक नियोजन व ।अमरावती | नागपूर 

विभाग,  ।नाशिक जलविज्ञान 

नाशिक 


धीक्षक 
अभियंता, 
आधार 
सामग्री 
पृथ:करण 
मंडळ, 
नाशिक 


'पदनाम 


अभियंता/ संशोधन 
/उप का.अ./ सहाय्यक 
/ शा.अ. (स्थापत्य)/ 


पय 


a 


w 


| 
Hy 
क 
चि 
» 


आरेखक श्रे.३ 


वरिष्ठ रसायन शास्त्रज्ञ/व 


x 


सहाय्यक/ 


nw 


2 |“) | “५ ॥.७०॥ ७० ॥/५ | ८» | “2 “२? “3 | »० | ».० |. 
aA oo) G SS AU | AD 


A 
x 


द 


xq 
i) 
x: 


वरिष्ठ लिपोव 
पोक/ भांडार 


र्ट 
पोक/टंकलेखक 


रभ 
ap 
a 


0 


g 


a 
au 
al 
4 
4 
mall 
Al 
3 


लघुटंकलेखक / लघुलेखक (न.श्रे.) 


A 


3 
२५ [AIS 
२६ | fre 


a BIE? 
a4 
al] | 
al 
a 


D:\OLD BACKUP\Sadgir FC\ continution 2013-14\ Continuation 2942013\Sthai Ashthai Posts.xls 


कार्यकारी ।कार्यकारीअ| कार्यकारीअ| एकूण प 
भियंता,ज ।भियंता, 

अभियंता, ।|लविज्ञान जलविज्ञान 

जलविज्ञान प्रकल्प प्रकल्प 

प्रकल्प ।विभाग, ।विभाग, 

विभाग, पुणे ठाणे 

औरंगाबाद 


= 
~ 


“५५ | “० 


A 
F 

AU 
री 
भं 

A 


nw 


SB HEH HH RFE EFEETE 
a 


w 


प्रपत्र-ब 
कार्यालयाचे नांव- मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता ,नाशिक 


रुपांतरीत स्थायी/अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना पदांना दि ०१.०९.२०२३ ते दि २९.०२.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणेबाबत. 
कार्यालयाचे नाव :- अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री पृथ:करण मंडळ, नाशिक 
विभागीय कार्यालयाचे नाव :- संशोधन अधिकारी, जलगती संशोधन विभाग क्र.१ 


कार्यालयाचे नांव | पदनाम | अ.क्र. कर्मचा-याचे नाव रुपांतरीत स्थायी/अस्थायी | जन्म सेवानिवृत्तीचा 


क्र. पदांची संख्या दिनांक दिनांक 


a a ae ee ee 


संशोधन अधिकारी | मजूर अशोक रघुनाथ खांदवे १५/०३/१९६४ । ३१/०३/२०२४ 
जलगती संशोधन 
विभाग क्र.१ 


ल... 0. cae 1... 


मंडळ कार्यालयाचे नांव:- अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक-४ 
विभागीय कार्यालयाचे नांव:- कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, अमरावती 
कार्यालयाचे नांव | पदनाम | अ.क्र कर्मचा-याचे नाव सेवानिवृत्तीचा 
पदांची संख्या दिनांक 


a 


rey | 


अधिकारी of 


जलविज्ञान प्रकल्प 
er पाटील राजेंद्र दगा ०१-०६-१९७० | ३१/०५/२०३० 
दांडगे आत्माराम गिरधर ०८-०३-१९६४ ।३१/०३/२०२४ 


७ ८ ee 


उपविभागीय मराठे बापु पुंडलीक ०१-०५-१९६७|३०/०४/२०२७ 
अधिकारी जलविज्ञान । खलाशी 
प्रकल्प उपविभाग धुळे 


TS a eh 


& 


उपविभागीय 
अधिकारी, 
जलविज्ञान प्रकल्प 
उपविभाग, अकोला 


मंडळ कार्यालयाचे नांव:- अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व मंडळ, -¥ 


विभागीय काय नांव:- कार्य इं प्रकल्प वि नागपूर 


1... 
९  ।सोनेवाने चिंतामण रतीराम 1 


उपविभागीय 
अधिकारी 
जलविज्ञान प्रकल्प 
उपविभाग नागपूर 


जामगडे बाळु शामराव ०१-०७-१९६४ 


ह्वा बागडे संजय रामदास 
fae | es 


सहाय्यक अभियंता हरीभाऊ नारायण इंगळे ०२-०८-१९६५ 
श्रेणी १ जलविज्ञान पिपळकर LAST भाऊराव १५/०१/१९६६ 
प्रकल्प उपविभाग जयवंत सखाराम जाधव ०७-०२-१९६४ 
वर्धा. 
सांबापूरे रमेश गणपतराव 
०७-०५-१९६४ 


i ae a 


उपविभागीय रामटेके अशोक उद्धव ३०/०९/१९६४ 
अधिकारी warn 

जलविज्ञान प्रकल्प 

उपविभाग चंद्रपूर 


10... 4. eet ea 


२२/०४/१९७१ 


eS —— कळ =) ee ee 


कार्यालयाचे नांव | पदनाम | अ.क्र कर्मचा-याचे नाव रुपांतरीत स्थायी/अस्थायी | जन्म सेवानिवृत्तीचा 
पदांची संख्या दिनांक दिनांक 


३०/०४/२०२६ 


३०/०६/२०२४ 
३०/०४/२०३१ 


३१/०८/२०२५ 
३१/०१/२०२६ 
२९/०२/२०२४ 


३१/०५/२०२४ 


३०/०९/२०२४ 


उपविभागीय १७ |भांडेकर नामदेव मनीराम १५/१०/१९६५ |३१/१०/२०२५ 
अधिकारी worn 

जलविज्ञान प्रकल्प 

उपविभाग ब्रम्हपुरी ८ lane संतोष देवाजी ०१-०७-१९६५ | ३०/०६/२०२५ 


मंडळ कार्यालयाचे नांव:- अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक-४ 
विभागीय कार्यालयाचे नांव:- कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, औरंगाबाद 


कार्यालयाचे नांव कर्मचा-याचे नाव सेवानिवृत्तीचा 


पदांची संख्या दिनांक दिनांक 


बडा 


उपविभागीय worn | १९ foto तुकाराम बापुराव २५/०७/१९६७ ।३१/०७/२०२७ 


on an का कळ 
जलविज्ञान दाती. २१ भिमराव ग्यानोबा महिपाले १५/०९/१९७० [३०/०९/२०३० 
उपविभाग नांदेड 

संजय निवृत्ती गवारे ०२-०४-१९७४ |३०/०४/२०३४ 


i ८. १ i ४ |” i ॥. 


उपविभागीय खलाशी २५ ।पवार दिलीप सिताराम २०/०५/१९६४ | ३१/०५/२०२४ 


जलविज्ञान प्रकल्प २७ |रामदासी कल्याण 
उपविभाग लक्ष्मणराव ११-०९-१९६४ | ३०/०९/२०२४ 
आंबेजोगाई नाईकवाडे मुक्रम रसुल ०१-०५-१९६९ | ३०/०४/२०२९ 


शुदधोधन भिमराम कोकरे ०६-०८-१९७१ | ३१/०८/२०३१ 
= es ० 


उपविभागीय मजूर ३० |खांदवे हिरामण पांडूरंग १५/०५/१९६४ ।३१/०५/२०२४ 
अधिकारी 

जलविज्ञान प्रकल्प 

उपविभाग नाशिक 


कि क लडी 


उपविभागीय ३२ १५/०६/१९६५ |30/0§/2024 
अधिकारी 
जलविज्ञान प्रकल्प | मजूर श्री.नांगरे अशोक साहेबराव 
उपविभाग नेवासा 


aE Sa ee |. 


विभागीय कार्यालयाचे नांव:- कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, पुण 


कार्यालयाचे नांव कर्मचा-याचे नाव रुपांतरीत स्थायी/अस्थायी । जन्म सेवानिवृत्तीचा 
पदांची संख्या दिनांक दिनांक 


ma 


उपविभागीय मजूर ३३ aad केलास किसनगिरी ३१/०५/१९६५ | ३१/०५/२०२५ 
अभियंता 

जलविज्ञान प्रकल्प 

उपविभाग शिरुर. 


i as a स्का 3 a es eee 


मंडळ कार्यालयाचे नांव:- अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक-४ 
विभागीय कार्यालयाचे नांव:- कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, कळवा, ठाण 
कार्यालयाचे नांव | पदनाम | अ.क्र कर्मचा-याचे नाव सेवानिवृत्तीचा 
पदांची संख्या दिनांक 
ne 
ak ae 


Soe मापी 38 ०१-०६-१९६८ | ३१/०५/२०२८ 
अधिकारी खलाशी ०१-०६-१९६८ | ३१/०५/२०२८ 
6006. pis स क 
उपविभाग, देवरुख ०९-०५-१९६५ | ३१/०५/२०२५ 
बांबरकर यशवंत भाऊ ०१-०५-१९६६ । ३०/०४/२०२६ 
४० ।कवीटकर राजेंद्र रामचंद्र री/०२/१२७३- [३०/०९/२०३३ 


राणे सत्यवान आकाराम 


जू 
1111 जनक 


०४-०९-१९६४ | ३०/०९/२०२४ 


२१/०५/१९७१ | ३१/०५/२०३१ 


०१-०६-१९६८ | ३१/०५/२०२८ 


उपविभागीय 


अधिकारी 


जलविज्ञान प्रकल्प 


उपविभाग, 
फोंडाघाट 


मापी 
wera 


ve 
8% 
४६ 
v9 
Be 

8 


Yo 


षु q 
42 
43 


Uy 


सावंत रविंद्र रामचंद्र 
सावंत अच्युत गोविद 
सावंत श्रीकृष्ण गुणाजी 
गवस उदय तुकाराम 
कानडे यशवंत विश्राम 
सुर्वे रमाकांत राजाराम 
पांगम रामचंद्र जनार्दन 
कानडे रविंद्र सखाराम 


कविटकर राजन Bada 
रेडकर कौस्तुभ शांताराम 


कानडे रावजी राजाराम 


५५ राणे सुनिल जगन्नाथ 


4& 
Gy 


गवस शिवा सखाराम 
गवस जगन्नाथ नाना 


एकूण 
एकूण 
एकूण (31+ ) 


48 48 


१३/०५/१९६७ 


३१/०५/२०२७ 
३०/०६/२०२६ 
३१/०१/२०२६ 
३१/०५/२०२५ 
३०/०४/२०२९ 
३१/०५/२०२६ 
३१/०५/२०२४ 
३१/०५/२०२५ 
३०/०६/२०२९ 
३१/०८/२०३२ 


३१/०५/२०३२ 
३१/१२/२०२३ 
३१/०८/२०२४ 
३१/०५/२०२५ 


